RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ ९ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ जून २०२१ 


सूचना 
क्रमांक टिपीबी -४३१८ / २०७ / प्र.क्र .१० / २०२१ / नवि - ११.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे . ) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकारक्षेत्राकरीता ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करणेत आलेला आहे . ) नियोजन प्राधिकरण आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना 
क्रमांक टिपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करणेत 
आलेला आहे . ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
नियमावली ” असा करणेत आलेला आहे . ) ला उक्त अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) वगळून 
उक्त अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे 
शद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे आणि 
ज्याअर्थी , त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून , २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शद्धीपत्रक 
व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे उक्त नियमावली मधील सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी -१ ते ईपी 
१६८ ला ( ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित असलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून ) मंजूरी प्रदान केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतूदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावली मधील काही 
तरतूदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करुन सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शद्धीपत्रक निर्गमित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीचे विनियम ३४ ( ३ ) मध्ये “ वापर विभागनिहाय अनुज्ञेय वापर आणि पुरक अनुज्ञेय वापर ” संबंधी तरतूद 
आहे ; आणि ज्याअर्थी , विनियम ३४ ( ३ ) चे तक्ता ' सी ' मध्ये रहिवास , वाणिज्य आणि औद्योगिक वापर विभागात अनुज्ञेय वापरासाठी लागू अटी 
बाबत तपशील 

नमूद 
आणि ज्याअर्थी , दादासाहेब फाळके फिल्मसिटी मास्टर प्लॅनबाबत दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी मा.मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन यांचे 


3 ; 


आहेत ; 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सुकाणू समितीची बैठक पार पडली आणि बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार फिल्म सिटी , मुंबई येथील मोठा भाग हा 
औद्योगिक वापर विभागात समाविष्ट आहे आणि उक्त औद्योगिक वापर विभागात फिल्म सिटीच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक जमिन वापर , 
बांधकाम आवश्यकतेबाबतच्या तरतूदी उक्त विनियमात समाविष्ट नाहीत . म्हणून उक्त विनियमात कलम ३७ ( १ ) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव सादर 
करण्याचे आणि नगरविकास विभागाने सदर प्रस्तावावर योग्य कार्यवाही करावी असे ठरविण्यात आले आणि ज्याअर्थी , व्यवस्थापकीय संचालक , 
महाराष्ट्र पिचर्स , थिएटर्स आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ लि . ( महाराष्ट्र शासन अंगिकृत ) यांनी दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१ ९ व दिनांक 
२५ जानेवारी , २०२१ रोजीची पत्रे नगरविकास विभागास सादर केली असून त्याद्वारे फिल्मसिटी विकसित करण्याच्या अनुषंगाने औद्योगिक वापर 
विभागात आवश्यक वापर अनुज्ञेय करणेबाबत शासनास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र पिचर्स , थिएटर्स आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ लि . ( महाराष्ट्र शासन अंगिकृत ) 
यांनी केलेली विनंती विचारात घेता सोबतचे परिशिष्टामध्ये विशेष करुन नमूद केल्याप्रमाणे उक्त नियमावलीच्या विनियम ३४ ( ३ ) चे तक्ता ' सी ' 
मध्ये सार्वजनिक हितास्तव सत्वर सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची शासन नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
प्रस्तावित फेरबदल ” असा करणेत आलेला आहे . ) 

आणि त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करुन , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , 
पोट - कलम ( १ कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , सोबतचे परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी 
कोणत्याही हरकती / सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक , 
नगररचना , बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात 
याव्यात . सदर प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देवून तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेवून त्यावरील अहवाल 
शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ ( १ ) अन्वये उप संचालक , नगर रचना , बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने “ अधिकारी 
म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणा - या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या 
पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल ; 


66 


उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
( कायदे / नियम ) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


३ 


परिशिष्ट 


शासन नगरविकास विभागाकडील सूचना क्रमांक टिपीबी -४३१८ / २०७ / प्र.क्र . १० / २०२१ / नवि -११ , दिनांक ८ जून , २०२१ सोबत वाचावयाचे 
परिशिष्ट . 


Proposed modification to Table “ C ” Regulation 34 ( 3 ) of the Development Control and 
Promotion Regulations - 2034 : 


विनियम 


विद्यमान 


प्रस्तावित तरतूद 


तरतूद 


Uses and Occupancies 


R CI 


विनियम 
३४ ( ३ ) 
टेबल " सी " 


Sr. 
No. 


Additional 
Conditions / 
Parameters 


75 


NP PP 

( * ) 


मध्ये नव्याने 
अंतर्भूत 
करावयाचा 
अनुक्रमांक ७५ . 


Development of Cinema and film 
production , shooting , editing and 
recording studios with its ancillary and 
supporting uses , including Post 
Production Facility Film School with 
their shooting stages and 
screening rooms , film processing 
laboratary , teleport , admin office , 
Performing Art Academy , out door 
locations as per requirement , Students 
Hostels and faculty residences , Auditoria , 
Art Gallery , Museums , Preview Theatres , 
Ampitheatre , Film related amusement 
park , convention centre , construction of 
staff quarters , rest rooms , canteens , , 
food court , etc. shall be allowed . 


* Uses and 
Occupancies 
permited are 
applicable 
only in 
respect of 
land included in 
Film City , 
Mumbai . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 8th June 2021 . 


NOTICE 


No. TPB . 4318 / 207 / C.R.10 / 2021 / UD - 11. — Whereas , the Municipal Corporation of Greater 
Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction ( hereinafter referred to as 
" the said Corporation ” ) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) ; 


And whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 31 of the said 
Act , the State Government vide Notification No. TPB . 4317 / 629 / CR - 118 / 2017 / DP / UD - 11 , dated 
8th May 2018 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has accorded sanction to the 
Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai alongwith the Development Control and 
Promotion Regulations - 2034 for Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the said Regulations ” ) 
with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification excluding the 
substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said Notification . And 
whereas , Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June , 2018 as per which 
the said Regulations have came into force from 1st September 2018. And whereas , thereafter 
Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dt . 29th June , 2018 to the 
said Notification , which is published in Government Gazette dt . 30th June , 2018 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 
has sanctioned EP - 1 to EP - 168 ( Excluding certain EP and provisions which are kept in abeyance ) 
in the said Regulations ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 
has issued a corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify 
and co - relate certain provisions of the said Regulations for its proper interpretation ; 

And whereas , Regulation 34 ( 3 ) of the said Regulations stipulates about “ Uses and ancillary 
uses permitted in the Zones ” ; And whereas , Conditions under which uses and occupancies will be 
permitted in Residential , Commercial and Industrial Zones is stipulated in Table “ C ” of Regulation 
34 ( 3 ) ; 

And whereas , the meeting of Project Steering Committee regarding Dadasaheb Phalke Film 
city Master plan was held on dated 9th October 2019 under the Chairmanship of Hon'ble Chief 
Secretary , Government of Maharashtra , wherein it was disussed that as Major portion of Film 
City , Mumbai is in Industrial Zone and as in Industrial Zone provisions for various uses , 
constructions necessary for Development of Film City are not incorporated in the said Regulation 
therefore it was decided to submit proposal for modification under section 37 ( 1 ) of the said Act 
and Urban Development Department to take necessary action on such proposal ; And whereas 
accordingly the Managing Director , Maharashtra Picture , Theatre and Cultural Development 
Corporation Ltd. ( Government of Maharashtra Undertaking ) vide her letter dated 25th November 
2019 and dt . 25th January 2021 has submitted letter to Urban Development Department , thereby 
requested to Government to permit Development of Cinema related uses as stated in her letter ; 

And whereas , considering the request of the aforesaid letters of Managing Director , 
Maharashtra Picture , Theatre and Cultural Development Corporation Ltd. ( Government of 
Maharashtra Undertaking ) , the Government in Urban Development Department is of the opinion 
that in the public interest it is expedient to modify Table “ C ” Regulation 34 ( 3 ) of the said 
Regulations , as specifically described in the Schedule attached herewith ; ( hereinafter referred to 
“ the proposed modification " ) ; 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act ; and of all other powers 
enabling it in this behalf , Government hereby publishes a Notice for inviting objections / suggestions 
from any persons with respect to proposed modification , as required by clause ( a ) of sub - section 
( 1AA ) of section 37 of the said Act , for information of all persons likely to be affected thereby . The 


as 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


५ 


Government is further pleased to inform that any objections / suggestions in respect of the proposed 
modification mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded , before the expiry 
of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette , 
to the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , having his office at ENSA Hutments , 
E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objections or suggestions , which 
may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of 
sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning , Greater 
Mumbai , who is hereby authorised under Section 162 ( 1 ) of the said Act as an “ officer ” on the 
behalf of Government to hear objections / suggestions which are received and say of the said 
Corporation , as the case may be and submit his report to the Government . 

This Notice under sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act is also be available on the 
Govt . of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) 


SCHEDULE 


Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice No. TPB . 
4318 / 207 / C.R.10 / 2021 / UD - 11 , dated 8th June , 2021 . 


Proposed modification to Table “ C ” Regulation 34 ( 3 ) of the Development Control and 
Promotion Regulations - 2034 : 


Regulation Existing 


New Provision Proposed 


Provision 


Uses and Occupancies 


Ꭱ Ꮯ I 


Insert Sr. 
No. 75 in 
Table “ C ” 


Sr. 
No. 


NP PP 

( * ) 


Regulation 
34 ( 3 ) of the 
Development 
Control and 
Promotion 
Regulations 
2034 


Additional 
Conditions / 

Parameters 
* Uses and 
Occupancies 
permited are 
applicable 
only in 
respect of 
land included in 


Film City , 


75 Development of Cinema and film 

production , shooting , editing and 
recording studios with its ancillary and 
supporting uses , including Post 
Production Facility Film School with 
their shooting stages and 
screening rooms , film processing 
laboratary , teleport , admin office , 
Performing Art Academy , out door 
locations as per requirement , Students 
Hostels and faculty residences , Auditoria , 
Art Gallery , Museums , Preview Theatres , 
Ampitheatre , Film related amusement 
park , convention centre , construction of 
staff quarters , rest rooms , canteens , 
food court , etc. shall be allowed . 


Mumbai . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th May 2021 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act , 1966 . 

No. TPB - 4321 / CR - 20 / 2021 / UD - 11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 and all other 
powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , vide Notification No. TPB 
4321 / CR - 20 / 2021 / UD - 11 , dated 12th March , 2021 has sanctioned certain Excluded Parts ( EP's ) as 
mentioned in the schedule appended with the said Notification , which were excluded as substantial 
modifications ; 

And whereas , it is noticed that there is some error and mistakes regarding EP - HW25 in 
Sr. No.10 , column No.8 of the schedule attached with the said Notification , and therefore , to 
rectify such error and mistakes , Government feels it necessary to issue a corrigendum for the 
same ; 

Now , therefore , this Corrigendum is issued to the said Notification dated 12th March 2021 as 
mentioned in Annexure - I appended hereto . 

Copy of this Corrigendum is kept open for the inspection of the public in the following offices 
for a period of 30 days during office hours on all working days . 

( 1 ) Chief Engineer ( Development Plan ) , Municipal Corporation of Greater Mumbai , 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

( 2 ) Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , ' E ' Block , ENSA Hutment , Azad 
Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

This Corrigendum shall also be available on the Govt . of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in ( Acts and Rules ) 

ANNEXURE - I 
Appended to the Urban Development Department Corrigendum No. TPB - 4321 / CR - 20 / 2021 / 
UD - 11 , dated 28th May , 2021 . 

( Corrigendum to Notification No. TPB - 4321 / CR - 20 / 2021 / UD - 11 , dated 12th March 2021. ) 


CORRIGENDUM 


Column No.8 of the schedule 


Corrigendum 
in respect of 


Instead of 


Read as 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Sanctioned as proposed with following changes . 


EP - HW25 
Sr. No.10 , 
column No. 8 
of the schedule . 


Sanctioned as proposed 
with following changes . 
( i ) RE1.2 is sanctioned 
on land land bearing 
CTS No. 1442 ( pt ) , 
1452 ( pt ) . 


( i ) Reservation of RE1.2 proposed u / s 26 on 
CTS No. 1575 ( pt ) , 1576 ( pt ) , 1594 , 1593 ( pt ) , 
1595 ( pt ) , 1604 ( pt ) is deleted and relocated 
on land bearing CTS No. 1442 pt , 1452 ( pt ) 
is sanctioned as proposed , as shown on Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( ii ) The Reservation ( ii ) The Reservation ROS1.5 shown on 1603 ( pt ) , 
ROS1.5 shown on 

1604 ( pt ) is retained as per Section 26 . 
1604 ( pt ) 1600 ( pt ) , 

However the remaining CTS.No. 1442 ( pt ) , 
1601 ( pt ) , 1602 ( pt ) , 

1452 ( pt ) , 1473 ( pt ) , 1474 ( pt ) , 1475 , 1476 ( pt ) , 
1595 ( pt ) , 1603 ( pt ) , is 1477 ( pt ) , 1576 ( pt ) , 1595 ( pt ) , 1596 , 1597 , 1598 , 
retained as per 

1599 , 1600 , 1601,1602 ( pt ) , 1604 ( pt ) , 1621 ( pt ) , 
Section 26 . 

1622 ( pt ) are merged and the entire reservation 
However the remaining is nomenclated as ROS1.4 , as shown on Plan . 
CTS.No. on east side 
bearing CTS.No 1597 ( pt ) , 
1600 ( pt ) , 1576 ( pt ) , 1598 , 
1599 , 1477 ( pt ) , 1478 ( pt ) , 
1476 ( pt ) , 1474 , 1473 ( pt ) , 
1472 ( pt ) , 1453 ( pt ) , 
1452 ( pt ) , 1442 ( pt ) , 
1622 ( pt ) are merged and 
the entire reservation is 
nomenclated as ROS1.4 . 
( iii ) The Nomenclature of ( iii ) The Nomenclature of ROS1.4 reservation 
ROS1.4 reservation on on land bearing CTS No. 1438 ( pt ) , 1439 is 
land bearing CTS 

changed to ROS 1.5 , as shown on plan . 
No. 1438 , 1439 is changed 
to ROS 1.5 . 

( iv ) 9.15 MT DP Road shown on CTS No. 1438 ( pt ) , 
1441 , 1442 ( pt ) , 1622 ( pt ) is sanctioned as proposed , 
as shown on plan . 
( v ) Following reservations are deleted as shown 
on plan . 
( a ) Reservation of RSA1.1 + proposed u / s 26 on 
CTS No. 1101B / 26 ( pt ) , 1584 , 1585 , 1586 , 1587 , 
1588 , 1591 is deleted . 
( 6 ) Reservation of ROS1.4 proposed u / s 26 on 
CTS No. 1592 , 1593 ( pt ) , 1604 ( pt ) , 1606 ( pt ) , 
1607 ( pt ) , 1608 , 1609 ( pt ) , 1610 ( pt ) , 1611 ( pt ) 
is deleted . 


( c ) 9.15m DP road proposed u / s 26 on 
CTS No. 1609 ( pt ) , 1610 ( pt ) is deleted . 
( d ) Reservation of ROS1.5 proposed u / s 26 on 
CTS No. 1478 ( pt ) , 1479 ( pt ) , 1480 ( pt ) is deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


उपविभागीय अधिकारी , अलिबाग उपविभाग , अलिबाग यांजकडून 

कलम ४ ची अधिसूचना शुद्धिपत्र 
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

क्रमांक उविअ / कात -२ / भुसंपादन / अलिबाग ( रामनाथ ) / शुद्धीपत्रक / एस आर ६ ९ / २०१ ९ / २०२१.- महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० रोजी पृष्ठ क्रमांक १४ मध्ये निर्गमित झालेल्या कलम ४ च्या 
अधिसूचनेबाबत . 

शुद्धिपत्र 
अनुसूची - जमिनीचे वर्णन 


वाचावे 


ऐवजी 
गावाचे नाव - मौजे रामनाथ , ता . अलिबाग , जि . रायगड 


अलिबाग ( रामनाथ ) , ता . अलिबाग , जि . रायगड 


अलिबाग , 
दिनांक ३ जून २०२१ . 


प्रशांत ढगे , 
उपविभागीय अधिकारी , 
अलिबाग उपविभाग , अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


पासुन मुस्लीम 


क्रमांक गृह / का -१ / टे -१ / मनाई आदेश / वशी -२६ / २०२१.– ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने पुन्हा एकदा रूग्ण संख्येत वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे . त्या अनुषंगाने कोव्हिड -१ ९ च्या 
पार्श्वभुमीवर शासनाकडून दिनांक ५ एप्रिल २०२१ ते दिनांक ३० एप्रिल २०२१ या कालवधीसाठी जमावबंदी व संचारबंदी आदेश निर्गमित झाले 
आहेत . नमूद आदेशाच्या विरोधात तसेच वीज बील वसुली , पेट्रोल दरवाढ इत्यादींच्या विरोधात जनतेकडून विविध आंदोलने होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने पुन्हा एकदा रूग्ण संख्येत वाढ होत आहे . दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी 
बांधवांचा रमजान मासारंभ , दिनांक ९ मे २०२१ रोजी शब्ब - ओ- कद्र ( बड़ीरात ) निमित्त मुस्लीम बांधव कब्रस्थानात जाऊन आपल्या पूर्वजांना 
श्रद्धांजली अर्पण करतात . तसेच दिनांक २७ एप्रिल २०२१ रोजी हनुमान जयंती हा सण उत्सव साजरा होत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी , 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे , यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम 
३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक २७ एप्रिल २०२१ रोजीचे ००-०० वा . ते दिनांक ११ मे २०२१ रोजीचे २४-०० वा.पर्यत ( दोन्ही दिवस धरून ) मनाई 
आदेश लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी , उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी , राजेश ज . नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधीक्षक , ठाणे 
( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक २७ एप्रिल २०२१ रोजीचे ००-०० वाजेपासून ते दिनांक ११ मे २०२१ रोजीचे 
२४-०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , तलवारी , भाले , दंडे , सोटे , बंदूका , सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

( २ ) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार 


करणे . 


( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 

( ६ ) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे , 
करणे , सोंग आणणे किंवा चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 


हावभाव 


( ७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी . 


सदरचा आदेश प्रेतयात्रा , लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेवून काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार 
नाही . तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे 
लाठी , काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक गृह / का -१ / टे -१ / मनाई आदेश / वशी -२४ / २०२१.– ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा , रॅली , धरणे , उपोषण इत्यादी प्रकारची 
आंदोलने करण्यात येत असून सध्या शासनाच्या वीज , पेट्रोल दरवाढ विरोधातही विविध आंदोलने सुरू आहेत . तसेच मा . सर्वोच्च न्यायालयात 
मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू झाली असून निर्णय विरोधात गेल्यास मराठा क्रांती मोर्चा व तत्सम विविध संघटनांकडून तिव्र स्वरूपाचे 
आंदोलन करण्याची शक्यता आहे . दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनासाठी ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातही ठिक - ठिकाणी धरणे , 
मोर्चा इत्यादी प्रकारे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . सध्या करोना या संसर्गजन्य आजाराने पुन्हा एकदा रुग्ण संख्येत वाढ होत 
आहे . तसेच दिनांक २ ९ मार्च २०२१ रोजी धुलीवंदन व मुस्लीम बांधवांचा शब्ब - अ - बारात ( बडीरात ) हा सण साजरा होणार आहे . तसेच दिनांक 
२ एप्रिल २०२१ रोजी रंगपंचमी व दिनांक २ ९ मार्च २०२१ रोजी दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी शिवजयंती उत्सव ( तिथीप्रमाणे ) साजरा होणार 
आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी , एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी , 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे , यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम 
३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक २७ मार्च २०२१ रोजीचे ००-०० वा . ते दिनांक १० एप्रिल २०२१ रोजीचे २४-०० वा.पर्यत ( दोन्ही दिवस धरून ) मनाई 
आदेश लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे ; 

त्याअर्थी , उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी , राजेश ज . नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधीक्षक , 
ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक २७ मार्च २०२१ रोजीचे ००-०० वाजेपासून ते दिनांक १० एप्रिल २०२१ 
रोजीचे २४-०० वाजेपर्वत ( दोन्ही दिवस धरून ) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश 

लागू 
( १ ) शस्त्रे , तलवारी , भाले , दंडे , सोटे , बंदूका , सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

( २ ) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


करीत आहे ; 


( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार 


करणे . 


( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 

( ६ ) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे , हावभाव 
करणे , सोंग आणणे किंवा चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी . 
सदरचा आदेश प्रेतयात्रा , लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेवून काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार 
नाही . तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे 
लाठी , काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ मार्च २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


3 ; 


क्रमांक गृह / का -१ / टे -१ / मनाई आदेश / वशी -१२ / २०२१.– ज्याअर्थी उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने पुन्हा एकदा रूग्ण संख्येत वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे . त्या अनुषंगाने कोव्हिड -१ ९ च्या 
पार्श्वभुमीवर शासनाकडून दिनांक ५ एप्रिल २०२१ ते दिनांक ३० एप्रिल २०२१ या कालावधीसाठी जमावबंदी व संचारबंदी आदेश निर्गमीत झाले 
आहेत . नमूद आदेशाच्या विरोधात तसेच विज बिल वसुली , पेट्रोल दरवाढ इत्यादींच्या विरोधात जनतेकडून विविध आंदोलने होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . तसेच दिनांक १३ एप्रिल २०२१ रोजी गुढीपाडवा , दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती तसेच दिनांक 
१४ एप्रिल २०२१ रोजी पासून मुस्लीम बांधवांचा रमजान मासारंभ , दिनांक २१ एप्रिल २०२१ रोजी श्रीराम नवमी व दिनांक २५ एप्रिल २०२१ रोजी 
श्री महाविर जयंती हे सण - उत्सव साजरे होणार आहेत 

आणि , ज्याअर्थी , एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी , 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे , यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम 
३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक ११ एप्रिल २०२१ रोजीचे १२-०० वा . ते दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजीचे १२-०० वा.पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) 
मनाई आदेश लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे ; 

त्याअर्थी , उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधिक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी , राजेश ज . नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधिक्षक ठाणे ( ग्रामीण ) 
यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक ११ एप्रिल २०२१ रोजीचे १२-०० वाजेपासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजीचे १२-०० 
वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) खालील बाबींसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे 
; 

( १ ) शस्त्रे , तलवारी , भाले , दंडे , सोटे , बंदुका , सुरे , लाट्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

( २ ) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार 
करणे . 

( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 

( ६ ) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे , हावभाव 
करणे , सोंग आणणे किंवा चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी . 
सदरचा आदेश प्रेतयात्रा , लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणूकीस लागू असणार 
नाही . तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे 
लाठी , काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


ठाणे . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


3 ; 


क्रमांक गृह / का -१ / टे -१ / मनाई आदेश / वशी -२४ / २०२१.– ज्याअर्थी उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये वेगवेळ्या राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा , रॅली , धरणे , उपोषण इत्यादी प्रकारची 
आंदोलने करण्यात येत असतात . मराठा आरक्षणाबाबतची याचिका मा . न्यायालयाने रद्द केल्याने मराठा संघटनांकडून आंदोलन होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . तसेच सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने रूग्ण संख्येत वाढ होत आहे 

आणि , ज्याअर्थी , एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी , 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे , यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम 
३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक २७ मे २०२१ रोजीचे ००-०० वा . ते दिनांक १० जून २०२१ रोजीचे २४-०० वा.पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) मनाई आदेश 
लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे 

; 
त्याअर्थी , उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधिक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी , राजेश ज . नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधिक्षक ठाणे ( ग्रामीण ) 
यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक २७ मे २०२१ रोजीचे ००-०० वाजेपासून ते दिनांक १० जून २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरून ) खालील बाबींसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे 

( १ ) शस्त्रे , तलवारी , भाले , दंडे , सोटे , बंदुका , सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

( २ ) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


, 


( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार 
करणे . 


( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 

( ६ ) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे , हावभाव 
करणे , सोंग आणणे किंवा चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी . 
सदरचा आदेश प्रेतयात्रा , लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणूकीस 

लागू असणार 
नाही . तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे 
लाठी , काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ मे २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


ठाणे . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , THANE 


NOTIFICATION 


No. SB / Communal / 02 / 2021.- In exercise of powers conferred by section 36 of Maharashtra 
Police Act , 1951 ( Maharashtra XXII of 1951 ) . 

I , Jai Jeet Singh , Commissioner of Police , Thane hereby authorize all officers incharge of 
Police Station , All Divisional Asstt . Commissioners of Police and Zonal Dy . Commissioners of 
Police in their respective areas of Police Commissionerate to exercise the powers under section 
36 of the Maharashtra Police Act , 1951 and the same shall remain in force from 00-00 hours of 
7th June 2021 to 24-00 hours of 4th September 2021 . 


Thane . 
dated the 2nd June 2021 . 


JAI JEET SINGH , 
Commissioner of Police , 

Thane City . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 


क्रमांक कोरोना / मनाई आदेश / २६३६ / २०२१.– ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात , नवी मुंबई शहरात गतीने पसरत 
असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( COVID 19 ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक 
कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची 
नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय , महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहिर केलेप्रमाणे 
कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येऊ नये . तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तीनी एकत्र येणे , थांबणे , 
चर्चा करणे अशाप्रकारचे कृत्य केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्वसामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास 
धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे . त्याकरीता तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . अशी उपाययोजना 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस तसेच खालील व्यक्ती , आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे 
आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्र . डीएमयु / २०२० / सी आर९ २ / आपत्ती व्यवस्थापन -१ , दिनांक ४ जून २०२१ अन्वये लेवल्स ऑफ 
रिस्ट्रीक्शन्स फॉर ब्रेकींग द चेन आदेश घोषित केला आहे . त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 
१४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

( ३ ) ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना कमांक ३ मधील , पान क्र . ४ मधील फौजदारी 
दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चा क्र . एमएससी . १२७४ / फि - एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( II १ ९ ७४ ) चे कलम २१ 
अन्वये पोलीस उप आयुक्त यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले 
आहेत . 


( ४ ) त्याअर्थी , मी रुपाली अंबुरे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून 
शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र . ५ मधील नमूद सुचनांच्या अधीन राहून तसेच वरील संदर्भान्वये महाराष्ट्र शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये ज्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्या सुचनांनुसार दिनांक ७ जून २०२१ चे सकाळी ०७-०० वा . पासून 
खालील सुधारित निबंध लागू करीत आहे . 


( I ) प्रशासकीय घटक . 


( अ ) बृहन्मुंबई , ठाणे , नवी मुंबई , कल्याण - डोबिंवली , वसई - विरार , पुणे , पिपंरी - चिंचवड , नागपूर , सोलापूर , औरंगाबाद , नाशिक महानगरपालिका 
यांना वेगळा प्रशासकीय घटक समजावे . 

( ब ) ३४ जिल्ह्यांतील ( मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता ) उप विभाग अ अंतर्गत क्षेत्र तयार केल्यानंतर , उर्वरित क्षेत्र स्वतंत्र 
प्रशासकीय घटक बनविला जाईल . 


( क ) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या नियमाच्या मर्यादित हेतुसाठी सामान्य विशिष्टता आणि स्वयंपूर्ण आर्थिक आणि सामाजिक 
सुसंवाद असलेल्या व लोकसंख्या कमीतकमी दहा लाख असेल अशा कोणत्याही सुसंगत क्षेत्राचा स्वतंत्र प्रशासकीय घटक म्हणून जाहीर करेल . 
सदर बाबत अंतिम मान्यता व घोषणेचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ) यांना राहतील . 


( II ) निबंध स्तर : 


विविध वर्ग / श्रेणीच्या उपक्रमासाठी पाच स्तरावर निर्बंध असतील , या पातळीवरील निर्बंध दोन पॅरामीटरर्सच्या आधारावर लागू केले जातील . 
केस पॉझिटिव्हीटी रेट आणि ऑक्सीजन बेड्सच्या व्याप्तीची टक्केवारी प्रत्येक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या 
प्रशासकीय घटकावर या पातळीवरील निर्बंधांची अंमलबजावणी करेल . खालील स्तरांचे निबंध व निकष तसेच सामान्य मार्गदर्शक तत्वांसह घोषित 
केले आहेत . ज्यांना प्रतिबंधक उपायांसाठी अवलंबले जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


निर्बधांचे स्तर ( Level ) : 


स्तर 


स्तर १ 


स्तर २ 


स्तर ३ 


स्तर ४ 


स्तर ५ 


निकष 


पॉझिटिव्हीटी ५ 
टक्के पेक्षा कमी 
आणि ऑक्सीजन 
बेड २५ टक्के 
पेक्षा कमी 
व्यापलेले . 


पॉझिटिव्हीटी ५ टक्के 
पेक्षा कमी आणि 
ऑक्सीजन बेड २५ 
टक्के ते ४० टक्के 
मध्ये व्यापलेले . 


पॉझिटिव्हीटी 
५ टक्के ते 
१० टक्के किंवा 
ऑक्सीजन बेड 
४० टक्के पेक्षा 
जास्त व्यापलेले . 


पॉझिटिव्हीटी १० 
टक्के ते २० 
टक्के किंवा 
ऑक्सीजन बेड 
६० टक्के पेक्षा 
जास्त व्यापलेले . 


पॉझिटिव्हीटी 
दर २० टक्के 
पेक्षा जास्त किंवा 
ऑक्सीजन बेड 
७५ टक्के पेक्षा 
जास्त व्यापलेले . 


कामाचे व 


सर्वसामान्य 
मार्गदर्शक 
तत्वे 


नियमित / कोरोना 

आनुषंगिक 
वर्तणुक / जलद 


बंदीस्त जागा व 
सार्वजनिक ठिकाणी 

कमीत कमी 
उपस्थिती / कमीत - कमी 

हालचाली . 


अत्यावश्यक व 

वैद्यकीय 
कारणाव्यतिरिक्त 


सुट्टीचे दिवशी 

सायंकाळी 
१७-०० वा नंतर 
कमीत कमी 


प्रसार करणाऱ्या 


कामाचे दिवशी 
सायंकाळी १७-०० वा . 
नंतर हालचालींवर निर्बंध / 
सुट्टीचे दिवशी अत्यावशक 

कामाव्यतिरिक्त 
इतर हालचालींवर 

निर्बंध 


लोकल ट्रेन / लग्न 
समारंभ यावर 
नियंत्रण इत्यादी . 


इतर 
हालचालींवर 

निबंध 


हालचाली . 


( III ) आर्थिक व सामाजिक क्रियांवर स्तरनिहाय निबंध : 


अ.क्र . 


स्तर / उपक्रम 


स्तर १ 


स्तर २ 


स्तर ३ 


स्तर ४ 


स्तर ५ 


१ 


अत्यावश्यक वस्तुंशी 
संबंधित दुकाने व 
आस्थापना यांचे वेळेबाबत . 


नियमित 
वेळेप्रमाणे 


नियमित 
वेळेप्रमाणे 


सर्व दिवस 
सायंकाळी 


सर्व दिवस 
सायंकाळी 
४-०० वाजे 


४-०० वाजे 


कामाचे दिवशी सायं . 
४-०० वाजेपर्यंत चालू 
राहतील आणि सुटटीचे 
दिवशी पूर्ण बंद 
राहतील ( वैद्यकीय 


पर्यंत सुरू 


पर्यंत सुरू 


राहतील 


राहतील 


सेवा वगळून ) 


२ 


सोमवार ते 


बंद राहतील . 


बंद राहतील 


नियमित 
वेळेप्रमाणे 


नियमित 
वेळेप्रमाणे 


अत्यावश्यक वस्तुंशी 
संबंधित नसलेली दुकाने 
व आस्थापना यांचे 
वेळेबाबत . 


शुक्रवार 
सायं . ४-०० 


वाजेपर्यंत चालू 


राहतील . 


३ 


५० टक्के 


बंद राहतील 


बंद राहतील 


बंद राहतील 


नियमित 
वेळेप्रमाणे 


मॉल / चित्रपट गृहे , 
मल्टीप्लेक्स तसेच सिंगल 
स्क्रीन / नाट्यगृहे इ . 
उपहारगृहे 


क्षमतेने 

सुरू 
राहतील . 


४ 


फक्त घरपोच 


नियमित 
वेळेप्रमाणे 


आसन क्षमतेच्या 
५० टक्के 


सायंकाळी ४-०० 

फक्त पार्सल / 
वाजेपावेतो आसन टेक अवे / होम 
क्षमतेच्या ५० टक्के डिलीवरी सेवा 


सेवा सुरू 


मर्यादेत चालू 


राहील . 


राहतील . 


सुरू राहतील . 


चालू राहतील . 


सायंकाळी ४-०० 
वाजले नंतर व 
शनिवार , रविवार 
फक्त घरपोच सेवा / 
पार्सल / टेक अवे 
सेवा चालू राहतील . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


अ.क्र . 


स्तर / उपक्रम 


स्तर १ 


स्तर २ 


स्तर ३ 


स्तर ४ 


स्तर ५ 


५ 


उपनगरीय लोकल वाहतूक 


फक्त 


फक्त 


वैद्यकीय व 
काही 


वैद्यकीय 
कर्मचारी 


अत्यावश्यक 


अत्यावश्यक 


नियमित 

वरील 
निकषानुसार 
स्थानिक 
आपत्ती 


अत्यावश्यक 


यांचेसाठी 


सेवा / वैद्यकीय 
सेवा / महिला 


सेवासाठी चालु 


चालु राहतील 


सेवा / वैद्यकीय 
सेवा / महिला / 
स्थानिक 
आपत्ती 


वगळून / स्थानिक 


राहतील 


व्यवस्थापन 


आपत्ती 


प्राधिकरण 


व्यवस्थापन 


व्यवस्थापन 


स्तरानुसार 


प्राधिकरण मार्फत 


प्राधिकरण मार्फत 


निबंध लागु 


आवश्यक निबंध 
लावता येतील 


आवश्यक निबंध 
लावता येतील . 


करू शकतात 


६ 


नियमितपणे 


नियमितपणे सुरू 


सर्व दिवशी 


कामाच्या दिवशी 


बंद राहतील 


सार्वजनिक ठिकाण / 
खुली मैदाने / फिरणे / 
सायकलिंग 


सुरू 


सकाळी ५-०० 


सकाळी ५-०० 
ते ९ -०० 
वाजेपावेतो चालू 


ते ९ -०० 
वाजेपावेतो चालू 


राहतील . 


राहतील तसेच 
सुट्टीचे दिवशी 
बंद राहतील . 


७ 


नियमितपणे 


नियमितपणे सुरू 


सर्व 


अपवादात्मक 


अपवादात्मक 


खाजगी कार्यालये चालू 
ठेवण्याची वेळ 


राहतील 


कामकाजाच्या 


श्रेणी वगळून 


श्रेणी वगळून 


सुरू 
राहतील 


दिवशी 
( सायं ०४-०० वा . 
पर्यंत ) अपवादात्मक 


श्रेणी वगळून 


८ 


१०० टक्के 


१०० टक्के 


एकूण क्षमतेच्या 


एकूण क्षमतेच्या 


एकूण क्षमतेच्या 
२५ टक्के मर्यादित 


उपस्थिती राहील 


कार्यालयीन उपस्थिती 
शासकीय कार्यालयासह ( खाजगी उपस्थिती 
कार्यालये 

राहील 
परवानगी दिली असेल तर ) 


चालू करण्याची 


५० टक्के मर्यादित २५ टक्के 
उपस्थिती राहील मर्यादित 

उपस्थिती राहील 


उपस्थिती राहील 


९ 


क्रिडा 


नियमित 


बंद राहतील 


वेळेप्रमाणे 


१ ) इनडोअर गेम आऊटडोर गेम 

सकाळी ५-०० 
( मैदानी खेळ ) 
सकाळी ५-०० ते सकाळी ५-०० ते 

ते सकाळी ९ -०० 
९ -०० व सायंकाळी 

सकाळी ९ -०० / खुल्या 
५-०० ते ९ -०० सायं ६-०० सायं मैदानावरील 
वाजेपावेतो चालू राहतील ९ -०० फक्त 

आणि सुट्टीच्या 
२ ) आऊटडोअर गेम खुल्या मैदानातील दिवशी बंद 
( मैदानी खेळ ) 

राहतील 
पूर्ण दिवस राहतील . 
चित्रीकरण सायं 

बबल नियमांसह 
१६-०० वा . 

गर्दीच्या दृश्याचे 
पर्यंत सुरू 

ठेवता चित्रीकरण 
येईल . व सायं . 

करण्यास मनाई 
१७-०० नंतर 

राहील / 


खेळांसाठी चालू 


१० 


चित्रीकरण 


नियमितपणे 


नियमितपणे सुरू 


बंद राहतील 


सुरू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , 


शके १ ९ ४३ 


१७ 


अ.क्र . 


स्तर / उपक्रम 


स्तर १ 


स्तर २ 


स्तर ३ 


स्तर ४ 


स्तर ५ 


कोणासही 


कामाच्या दिवशी 


सायं . ५-०० 


हालचाल करता 
येणार नाही 


वा . नंतर 


कोणासही 


हालचाल करता 
येणार नाही 
सुट्टीच्या दिवशी 
पूर्णपणे बंद 
राहील . 


११ 


नियमितपणे 


क्षमतेच्या ५० 


बंद राहतील 


बंद राहतील 


मेळावे 
( सामाजिक / सांस्कृतिक 
मनोरंजनाचे कार्यक्रम ) 


कामाच्या दिवशी 
५० टक्के 


सुरू 


टक्के चालू 


राहतील 


क्षमतेने सायं . 
४-०० वाजेपर्यंत 


चालू राहतील . 


१२ 


लग्न समारंभ 


नियमितपणे 


फक्त कुटुंबीय 


मंगल कार्यालयाच्या ५० लोकांच्या 
क्षमतेच्या ५० टक्के मर्यादेत करता 
अथवा जास्तीत 

येईल . 


२५ लोकांच्या 
मर्यादेत करता 
येईल . 


जास्त १०० 
लोकांच्या मर्यादेत 
नियमितपणे 


१३ 


अंत्यविधी 


नियमितपणे 


२० लोकांच्या 
उपस्थिती मध्ये 
करता येईल . 
फक्त ऑनलाईन 
परवानगी असेल . 


१४ 


नियमितपणे 


बैठका / स्थानिक संस्थांचे / 
सहकारी संस्थांचे / निवडणुका 


क्षमतेच्या ५० 
टक्के घेण्यास 
परवानगी राहील 


२० लोकांच्या २० लोकांच्या 
उपस्थिती मध्ये उपस्थिती मध्ये 
करता येईल . 

करता येईल . 
क्षमतेच्या ५० 

क्षमतेच्या ५० 
टक्के घेण्यास टक्के घेण्यास 
परवानगी राहील परवानगी 

राहील 
बांधकाम बांधकाम 
क्षेत्राच्या ठिकाणी क्षेत्राच्या ठिकाणी 
वास्तव्यासाठी वास्तव्यासाठी 


हॉल / सभागृह 


१५ 


बांधकाम क्षेत्र 


नियमितपणे 


नियमितपणे 


बांधकाम 
क्षेत्राच्या ठिकाणी 


वास्तव्यासाठी 


असणाऱ्या 


असणाऱ्या 


असणाऱ्या 


कामगारांसाठी 


कामगारांसाठी 


कामगारांसाठी 


चालू राहील 


चालू राहील 


चालू राहील / 


ठिकाणी चालू 


अथवा सायंकाळी 

अत्यावश्यक 
४-०० वा.नंतर 

बांधकाम असलेल्या 
कामगारांचे काम 
बंद राहील . 

राहतील . 
सर्व दिवशी कामाच्या दिवशी 

कामाच्या दिवशी 
सायंकाळी ४-०० सायंकाळी ४-०० सायंकाळी ४-०० 
वाजेपावेतो पर्यंत वाजेपावेतो वाजेपावेतो 


१६ कृषि विषयक 


नियमितपणे 


नियमितपणे 


सुरू 


सुरू 


चालू राहतील 


चालू राहतील 


चालू राहतील 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


अ.क्र . 


स्तर / उपक्रम 


स्तर १ 


स्तर २ 


स्तर ३ 


स्तर ४ 


स्तर ५ 


१७ 


ई -कॉमर्स , वस्तू व सेवा 


नियमित 


नियमित 
वेळेप्रमाणे 


नियमित 
वेळेप्रमाणे 


फक्त अत्यावश्यक फक्त अत्यावश्यक 
सेवेसाठी सेवेसाठी 


वेळेप्रमाणे 


१८ 


जमावबंदी / संचारबंदी 


नाही 


१ ९ 


५० टक्के 


जिम / केशकर्तनालय / 
ब्युटी पार्लर / स्पा / वेलनेस 


नियमीत 
वेळेप्रमाणे 


सेंटर 


क्षमतेने सुरू 


क्षमतेने सुरू 


जमाव बंदी 

जमावबंदी संचारबंदी संचारबंदी 
सायंकाळी ५-०० 
वाजेपावेतोपर्यंत / 
संचारबंदी 
सायंकाळी ५-०० 
वाजेनंतर राहील 

सायं . ४-०० वाजे- सायं . ४-०० वाजे- बंद राहतील 
क्षमतेने सुरू राहील पर्यंत ५० टक्के पर्यंत ५० टक्के 

ग्राहकांना वेळ 
ठरवून यावे लागेल राहील . ग्राहकांना राहील ग्राहकांना 

वेळ ठरवून यावे वेळ 

वेळ ठरवून यावे 
लागेल 

लागेल . 
वातानुकुलीत वातानुकुलीत 
यंत्र चालू ठेवता यंत्र चालू ठेवता 
येणार नाही येणार नाही . 

तसेच लसीकरण 
झालेल्या 
ग्राहकांसाठी 


चालू राहील . 


२० 


सार्वजनिक परिवहन 
सेवा 


नियमित 
वेळेप्रमाणे 


क्षमतेच्या १०० 
टक्के , उभे 

राहून 
प्रवास करता 
येणार नाही . 


क्षमतेच्या १०० क्षमतेच्या ५० 

क्षमतेच्या ५० 
टक्के , उभे राहून टक्के , उभे राहून टक्के , उभे 

राहून 
प्रवास करता प्रवास करता प्रवास करता 
येणार नाही . येणार नाही . 

येणार नाही . 
नियमितपणे सुरू ई - पास आवश्यक . 


२१ 


नियमितपणे 

सुरू 


नियमितपणे सुरू 


नियमितपणे सुरू 


माल वाहतूक ( जास्तीत 
जास्त ३ लोक ) ( ड्रायव्हर / 
हेल्पर क्लिनर्स किंवा 
इतर ) प्रवाशांकरीताचे 
सर्व नियम त्यांना 


लागू राहतील . 


२२ 


खाजगी वाहने / टॅक्सी / 
बस द्वारा आंतरजिल्हा 


प्रवास करणाऱ्या 


प्रवाशांसाठी लांब 


नियमितपणे नियमितपणे नियमितपणे नियमितपणे तातडीच्या वैद्यकीय 
प्रवास करता प्रवास करता प्रवास करता प्रवास करता 

सेवा व अत्यावश्यक 
येईल स्तर ५ येईल स्तर ५ येईल स्तर ५ येईल स्तर ५ 

सेवांसाठी ई - पास 
मधील जिल्ह्यामध्ये मधील जिल्ह्यामध्ये मधील जिल्ह्यामध्ये मधील जिल्ह्यामध्ये आवश्यक 
प्रवास करण्यासाठी प्रवास करण्यासाठी प्रवास करण्यासाठी प्रवास करण्यासाठी 
प्रवाशांकडे ई- प्रवाशांकडे ई- प्रवाशांकडे ई- प्रवाशांकडे ई 
पास आवश्यक पास आवश्यक पास आवश्यक पास आवश्यक 


पल्ल्यांच्या रेल्वे 


गाड्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


अ.क्र . 


स्तर / उपक्रम 


स्तर १ 


स्तर २ 


स्तर ३ 


स्तर ४ 


स्तर ५ 


२३ 


नियमितपणे सुरू 


नियमितपणे 

सुरू 


५० टक्के कर्मचारी ५० टक्के कर्मचारी 
ट्रान्सपोर्ट बबल 

विलगीकरण 
नियमानुसार 

बबल नियमांसह 
हालचाली करू 

काम करू शकतात . 


शकतात 


२४ 


नियमितपणे सुरू 


नियमितपणे सुरू 


नियमितपणे 

सुरू 


क्षमतेच्या क्षमतेच्या ५० टक्के 
५० टक्के कर्मचारी कर्मचारी ट्रान्सपोर्ट 
ट्रान्सपोर्ट बबल 

बबल नियमांसह 
नियमानुसार हालचाली करू 
हालचाली करू शकतात . 


शकतात . 


उत्पादन क्षेत्र : 

नियमितपणे सुरू 
निर्यात प्रवण केंद्र / लघु , सुक्ष्म 
मध्यम उद्योग 
( एमएसएमई ) सह निर्यात 
देणाऱ्या युनिट ज्या 
निर्यात करणे बंधनपूर्ण 
आवश्यक आहेत . 
उत्पादन क्षेत्र : 
( १ ) अत्यावश्यक वस्तू 
निर्मिती केंद्र ( ज्या वस्तूंचे 
वर्गीकरण अत्यावश्यक 
मालामध्ये आणि कच्चा 
माल उत्पादन / 
अत्यावश्यक मालाची 
पॅकेजिंग आणि पूर्ण 
पुरवठा साखळी ) . 
( २ ) अविरत प्रक्रिया 
चालू राहणारे उद्योग 
( ज्या युनिटसाठी अशा 
प्रक्रियेची आवश्यकता 
असते ज्या नैसर्गिक 
असतात ज्या त्वरीत 
थांबवल्या जाऊ शकत 
नाहीत आणि वेळ 
घेतल्याशिवाय पुन्हा 
सुरू होऊ शकत नाही . 
( ३ ) राष्ट्रीय सुरक्षा 
आणि संरक्षणासाठी 
आवश्यक असलेल्या 
वस्तुंचे उत्पादन 
करणारे अद्योग . 
( ४ ) डेटासेंटर / क्लाउड 
सर्व्हिस प्रोव्हायडर / 
आयटी सर्व्हिसेस / 
सपोर्टिग क्रिटीकल 


इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅन्ड 


२५ 


सर्व्हिसेस 
उत्पादन क्षेत्र , इतर 
निर्मिती क्षेत्र 


नियमितपणे सुरू 


नियमितपणे सुरू 


क्षमतेच्या ५० 


क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमतेच्या ५० 
कर्मचारी ट्रान्सपोर्ट टक्के कर्मचारी टक्के कर्मचारी 
बबलनुसार 

विलगीकरण विलगीकरण 
हालचाली करू बबल नियमांसह 

बबल नियमांसह 
शकतात . 

काम करू शकतात काम करू शकतात . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


टीप . 


( १ ) ३ , ४ आणि ५ स्तरांसाठी उल्लेख केलेल्या ज्या आस्थापना सायंकाळी ४-०० वाजेपावेतो चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे . 
अशा आस्थापनातील काम करणाऱ्या अथवा अशा आस्थापनांची सेवा घेणाऱ्या व्यक्तींना कामामिमित्त अथवा सेवा घेण्यानिमित्त ये - जा करण्यास 
आणि घरी पोहाचविण्यासाठी सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत मुभा राहील . 

( २ ) लोकल गाड्यांमध्ये उच्चस्तरावर प्रवास करण्याची परवानगी असलेल्या काही अत्यावश्यक सेवा म्हणजे वैद्यकीय , शासकीय 
कार्यालये , विमानतळ व बंदर सेवा या यादी मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण काही इतर सेवांचा समावेश करू शकेल . 

( ३ ) जेव्हा जेव्हा एखाद्या प्रवाशाला ई - पास आवश्यक असेल तेव्हा वाहनात असलेल्या सर्व प्रवाशांकडे वैयक्तिक पास असणे अनिवार्य 
आहे . प्रवासी वाहनांकरिता स्वतंत्र ई - पासची आवश्यकता नाही . 


( ४ ) कोविड -१ ९ च्या व्यवस्थापनेसाठी सरकारी कार्यालये व अत्यावश्यक सेवेतील १०० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे . वर 
नमूद केलेल्या तक्त्यामध्ये मुंबई परिसरात मुख्य सचिवांच्या परवानगीने आणि उर्वरीत जिल्ह्यात संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या 
परवानगीने इतर सरकारी कार्यालयांची उपस्थिती अनिवार्य राहील . 
( ५ ) अत्यावश्यक सेवामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे 

• रुग्णालये , निदान केंद्रे , चिकित्सालय , लसीकरण , वैद्यकीय विमा कार्यालये , फार्मसीज , फार्मास्युटिकल कंपन्या इतर वैद्यकीय 
आणि आरोग्य सेवा ज्यात सहायक उत्पादन आणि वितरण घटक तसेच त्यांचे डिलर , वाहतूक आणि पुरवठा साखळी आहेत . लस , 
सॅनिटायझर्स , मुखपट्टी , वैद्यकीय उपकरणे , कच्चा माल घटक आणि इतर सहाय्य सेवांचे उत्पादन आणि वितरण . 

पशुवैद्यकीय सेवा / अॅनिमल केअर सेंटर आणि पाळीव प्राण्यांच्या खाद्यपदार्थांची दुकाने . 
• वन विभागाशी संबंधित असलेली सर्व कामे जी वन विभागाने मान्यता दिली आहे . 
विमानचालन आणि संबंधित सेवा ( विमान कंपन्या , विमानतळ , देखभाल , ग्राउंड सर्व्हिस , कॅटरिंग , इंधन भरणे , सुरक्षा इ . ) 
किराणा सामान , भाजीपाला दुकाने , फळ विक्रेते , डेअरी , बेकरी , कन्फेशनरी , सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांची दुकाने 
शीतगृह आणि गोदाम सेवा 
• सार्वजनिक वाहतूक : विमानसेवा , रेल्वे , टॅक्सी , ऑटो रिक्षा व सार्वजनिक बसेस . . 
• विविध देशांच्या राजकीय दूतावास व त्यासंबंधित सेवा 

स्थानिक प्रशासनाची मान्सूनपूर्व तयारीची कामे 
• स्थानिक प्रश्नाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक सेवा 
• भारतीय रिझर्व्ह बँक व त्यामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा 

• सेबीची सर्व कार्यालये , सेबीची नोंदणीकृत स्टॉक एक्सचेंज , डिपॉजिटर्स , क्लियरींग कार्पोरेशन इ . आणि इतर माध्यमांसारख्या 
मान्यताप्राप्त संस्था . 

दूरसंचार सेवा व त्यांची देखभाल करण्यासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा 


• माल वाहतूक 


पाणीपुरवठा सेवा 

• शेती संबंधिचे उपक्रम ज्यामुळे शेती उत्पादन चालू राहील त्यासाठी बियाणे , खते , उपकरणे , त्यांची दुरुस्ती करणे अशा सर्व सेवा 
ज्या शेतीसाठी आवश्यक आहेत . 

सर्व वस्तुंची आयात निर्यात सेवा 
• कॉमर्स ( केवळ अत्यावश्यक वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यासाठी ) 


मान्यताप्राप्त प्रसार माध्यम 


• पेट्रोलपंप व पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने व किनाऱ्यावरील तसेच किनाऱ्यापासून काही अंतरावरील निर्मिती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


• सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा 


पायाभूत सुविधा आणि सेवांना आधार देणारी डेटा सेंटर / क्लाउड सेवा / आय . टी . सेवा 
सरकारी व खाजगी सुरक्षा सेवा 
• विद्युत व गॅस पुरवठा सेवा 
• ए.टी.एम. सेवा 


टपाल सेवा 


• बंदरे आणि त्यांच्या संबंधित उपक्रम 


• कस्टम हाउस एजंट / मल्टी मॉडेल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर परवानाधारक , लसीकरण / जीवनदायी औषधे / फार्मास्युटिकल 
उत्पादनाच्या हालचालींशी संबंधित घटक 


कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेसाठी कच्चा माल / पॅकेजिंगसाठी त्याचे उत्पादित करणारे घटक 
• व्यक्तींसाठी तसेच संस्थासाठी पावसाळ्याच्या हंगामासाठी साहित्याचे उत्पादन करण्यात गुंतलेली केंद्रे 

• स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे अत्यावश्यक सेवा म्हणून नमूद केलेल्या सेवा 
( ६ ) पुढील गोष्टींचा अपवादात्मक श्रेणीमध्ये समावेश होतो : 

• केंद्र , राज्य आणि स्थानिक सरकारची कार्यालये तसेच त्यामध्ये वैधानिक प्राधिकरण संस्थांचा समावेश होतो . 
• सहकारी , सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खाजगी बँका 
• अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कंपनींची कार्यालये 


विमा / मेडीक्लेम कंपन्या 


फार्मास्युटिकल कंपनी उत्पादन व वितरण व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेले कार्यालय 
आरबीआय नियंत्रित संस्था आणि मध्यस्थ संस्था यासह स्वतंत्र विक्रेते , CCIL , NPCL , देय प्रणाली घटक आणि आर्थिक 


बाजार घटक 


सर्व नॉन बॅकिंग वित्तीय महामंडळ 


• सर्व सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था 

• न्यायालय न्यायाधिकरण किंवा चौकशी आयोगाचे कामकाज चालू असल्यास वकिलांची कार्यालये . 
( ७ ) आयसोलेशन बबल :- म्हणजे कामकाजासाठी राहणाऱ्या कामगारांची सोय कामाच्या ठिकाणी असलेल्या निवासस्थानात किंवा 
जवळपासच्या नेमून दिलेल्या वसाहतीमध्ये केली जाईल ज्यात त्यांचा प्रवास नेमून दिलेल्या परिवहन सेवेद्वारे केला जाईल . ज्यात जास्तीत जास्त १० 
टक्के व्यवस्थापकीय कर्मचारी बाहेरून येतील . ' ट्रान्सपोर्ट बबल ' :- म्हणजे सार्वजनिक वाहनातून नव्हे तर नेमून दिलेल्या वाहनानेच बाहेरील 
कर्मचारी प्रवास करतील . 

( ८ ) नियमित राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे ठरवून दिलेल्या एसओपीनुसार कोविड उपयुक्त वर्तवणूक निबंधासह व्यवहार 
करण्याचे सामान्य मार्ग . 

( ९ ) आंतरराज्य प्रवासाचा प्रश्न वेळोवेळी स्वतंत्र आदेशानुसार निर्गमित केला जाईल . 
( १० ) वैद्यकीय उदेशाने ऑक्सिजन उत्पादनाबाबतचे आरक्षण वेळोवेळी स्वंतत्र आदेशाद्वारे निर्गमित केले जाईल . 

( IV ) राज्यस्तरीय ऑक्सिजन ट्रिगर कोविड १ ९ च्या उपचारासाठी वैद्यकीय ऑक्सिजन हा सर्वात महत्त्वाचा स्त्रोत आहे . याची 
दखल सरकारने घेतली आहे . सरकारने पुढे नमूद केले आहे की महाराष्ट्र राज्याची उत्पादन क्षमता दररोज १२०० मेट्रीक टन आहे . राज्याच्या 
बाहेरून ऑक्सिजन उपलब्ध करणे तसेच राज्याच्या विविध दुर्गम भागात ऑक्सिजनची वाहतूक करण्यात अडचणी येत आहेत . ऑक्सिजन वर 
अवलंबित उपचारांची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांची संख्या , राज्यातील ऑक्सिजन उत्पादन क्षमतेपेक्षा जास्त होण्यापूर्वी व्हायरसचा प्रसार 
रोखण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे म्हणून तेथे एक योग्य प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज असणे 
आवश्यक आहे . जे राज्यभरातील स्तर ( Level ) ३ आणि त्यावरील निर्बंधाला आधार देईल . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


वर दर्शविल्याप्रमाणे राज्याची सध्याची ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन १२०० मेट्रीक टन आहे . आणि सर्वसाधारणपणे सरासरी १००० 
कोविड -१ ९ रुग्णांना दररोज २० मेट्रीक टन ऑक्सिजन आवश्यक आहे , याचा अर्थ राज्य उत्पादन क्षमतेने जास्तीत जास्त ६०,००० रूग्णांना आधार 
दिला जाऊ शकतो . उपरोक्त बाबी लक्षात घेता खालील ऑक्सिजन ट्रिगर कार्य करेल . 


( ए ) जर : 

( १ ) ऑक्सिजन बेडच्या व्याप्ततेचा वाढता कल लक्षात घेता व्याप्त ऑक्सिजन बेडची संख्या संपूर्ण राज्यात ४५,००० पेक्षा जास्त 
आहे . 

किंवा 


( २ ) ऑक्सिजन बेडच्या व्याप्ततेचा वाढत्या प्रमाणाकडे लक्ष न देता , व्यापलेल्या एकूण ऑक्सिजन बेडची संख्या ५०,००० पेक्षा 
जास्त आहे . तर राज्याचा कोणताही भाग , सकारात्मकता आणि ऑक्सिजन बेडची व्याप्तता यासारख्या अन्य स्थानिक मापदंडाकडे दुर्लक्ष 
करून स्तर ( Level ) ४ च्या खाली समजण्यात येणार नाही . हे सुनिश्चित आहे की , महाराष्ट्र राज्य वैदयकीय उपचारासाठी दैनंदिन 
ऑक्सिजनचा वापर राज्याच्या दैनंदिन उत्पादन क्षमतेमध्ये राहील कोविड -१ ९ रूग्णांसाठी सुमारे १२०० मेट्रिक टन आणि सुमारे ६०,००० 
बेडची पुर्तता करू शकते . 
( बी ) जर : 

( १ ) आक्सिजन बेडच्या व्याप्ततेच्या कलाची पर्वा न करता एकूण ऑक्सिजन बेड ३५,००० ते ४५,००० च्या मध्ये आहेत . 

( २ ) आक्सिजन बेडच्या व्याप्ततेच्या प्रमाणाची पर्वा न करता एकूण ऑक्सीजन बेड ४५,००० ते ५०,००० दरम्यान आहेत . 
तर राज्याचा कोणताही भाग स्तर ( Level ) ३ च्या खाली समजण्यात येणार नाही . 
( V ) निबंधांच्या वर नमूद केलेल्या स्तरांचे कार्यान्वयन खालीलप्रमाणे असेल : 

( अ ) दर गुरूवारी महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग राज्यस्तरावर व्यापलेल्या ऑक्सिजन बेडची संख्या तसेच प्रत्येक 
जिल्ह्यात सकारात्मक दर आणि ऑक्सिजन बेडची टक्केवारी जाहीर करेल . मुद्दा क्र . ४ मध्ये नमूद केलेल्या अट्रॅचिंग अट विद्यमान आहे 
किंवा नाही हे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जाहीर करेल . 

( ब ) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आपल्या कार्यक्षेत्रातील विविध प्रशासकीय घटकांसाठी या पॅरामिटरचे एक मत झाल्यावर 
वरील नमूद मापदंडाच्या आधारे निर्णय घेईल . मुद्दा क्र . ४ नुसार राज्यस्तरीय ऑक्सिजन ट्रिगरच्या अधीन या प्रशासकीय घटकांमध्ये 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कोणत्या स्तरावरील निर्बंध लादले जावे . 

( क ) निबंध पातळीवर काही बदल झाल्यास पुढील सोमवार पासून अंमलात येईल . 
( VI ) आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना मुद्दा क्र . ३ अंतर्गत नमूद केलेल्या क्रियांच्या संदर्भात मर्यादित फेरबदल करण्याचे अधिकार 
स्थानिक सेवेस भेट देण्याचे तथापि असे बदल किमान ठेवण्यात येतील आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या एकमताने अंमलात आणले 
जातील . 

या आदेशामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त इतर सर्व अटी शासन आदेश दिनांक ३१ मे २०२१ च्या शासकीय आदेशानुसार आणि राज्य 
सरकारने यापूर्वी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार असेल . सदर आदेशांचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे 
शिक्षेस पात्र राहिल . 

उपरोक्त ठिकाणे / कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक / चालक / व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र 
नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रकिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी 
काढण्यात आलेला आहे.याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालय 
यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ६ जून २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


रुपाली अंबुरे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , 

नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / जीएनएल / ओ / ११७३१ / २०२१-२२ / सन 
२०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसुचित करीत आहे की , उज्ज्वल नागरी सेवा सहकारी संस्था 
मर्या . , न्यू भीमनगर , ट्रान्झिस्ट कॅम्प , हिंदू स्मशान भूमीमागे , मुंबई 
४०० ०४३ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३३५२५ / २०२० 
२०२१ / १७६ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे , 
तालुका ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , सेवेन इलेवन रेजेन्सी 
को . ऑप . हौ . सो . लि . , जुना सर्व्हे नं . ३३८ , नवीन सर्व्हे नं . २४ , 
हिस्सा नं . ३ व ४ , दिपक हॉस्पिटल लेन , सेवेन इलेवन हॉस्पिटल 
जवळ , मिरारोड ( पु . ) , ता . , जि . ठाणे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” संस्था असे करण्यात आले आहे . 


८ 


मुंबई , 
दिनांक २५ मे २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम - विभाग , मुंबई . 


ठाणे , 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे . 


दिनांक १४ मे २०२१ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / जीएनएल / ओ / ११७३२ / २०२१-२२ / 
१३४४ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , आशिर्वाद सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , शॉप नं . ५ , आर -२ , साईधाम को . ऑप . हौ . सो . , 
हिरानंदानी , आकृती , लल्लुभाई कम्पाऊंड , मानखुर्द , मुंबई ४०० 
०४३ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / जीएनएल / ( ओ ) / ३०७० / २०२० 
२०२१ / १८३ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे , 
तालुका ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , बागेश्री पार्क को . ऑप . 
हौ . सो . असोसिएशन लि . , जुना सर्व्हे नं . ५,६,७ , ९ , नवीन सर्व्हे नं . 
३४३ , हिस्सा नं . १,२ ( पार्ट ) , बागेश्री पार्क , जनता नगर , शिवसेना 
गल्ली , भाईंदर ( प . ) , ता . , जि . ठाणे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
इतर सर्वसाधारण संस्था ” संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


“ 


मुंबई , 
दिनांक २७ मे २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम - विभाग , मुंबई . 


ठाणे , 
दिनांक १४ मे २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

, 


ठाणे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / जीएनएल / ( ओ ) / ३०७२ / २०२० 
२०२१ / २२५ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे , 
तालुका , ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , रहेजा टेस्ला इंडस्ट्रियल 
प्रिमायसेस सहकारी संस्था मर्या . , टेस्ला बिल्डिंग नं . १ , जी.ई.एन. - २ / 
१ / सी ( पार्ट ) , टिटिसी इंडस्ट्रियल एरिया , जुईनगर व्हिलेज , बोनसारी , 
कुकशेत आणि शिरवणे , नवी मुंबई , ता . जि . ठाणे ४०० ७०५ . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर सर्वसाधारण संस्था ” संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३३५२६ / २०२० 
२०२१ / १ ९ ४ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे , 
तालुका ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , सालासर अर्पण ए विंग 
को . ऑप . हौ . सो . लि . , जुना सर्व्हे नं . २५० व २५१ , नवीन सर्व्हे नं . 
४६ व ४७ , हिस्सा नं . २ व १२ व्हिलेज - नवघर , मिरारोड ( पु . ) , 
ता . जि . ठाणे . 


ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


ठाणे , 
दिनांक २० मे २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे . 


ठाणे , 
दिनांक १७ मे २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३३५२७ / २०२० 
२०२१ / १ ९ ६ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे , 
तालुका ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , सालासर अर्पण बी विंग 
को . ऑप . हौ . सो . लि . , जुना सर्व्हे नं . २५० व २५१ , नवीन सर्व्हे नं . 
४६ व ४७ , हिस्सा नं . २ व १२ व्हिलेज - नवघर , मिरारोड ( पु . ) , 
ता . जि . ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३३५२८ / २०२० 
२०२१ / २५६ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे , 
तालुका ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , एम्स सी 

व्हयु 

को . ऑप . 
हौ . सो . लि . , नवीन सर्व्हे नं . २५३,२५४ नवीन सर्व्हे नं . ४२,४१ , 
हिस्सा नं . १ आणि ६ , इंद्रलोक फेज -६ , इडन पार्क , भाईंदर ( पु . ) , 
ता . जि . ठाणे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” संस्था असे करण्यात आले आहे . 


ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


“ 


ठाणे , 
दिनांक १७ मे २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे . 


ठाणे , 
दिनांक २१ मे २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३३५२० / २०२० 
२०२१ / २७ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे , 
तालुका , ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , शिव आश्रम को . ऑप . 
हौ . सो . लि . , जुना हाऊस नं . ५१४ , नवीन हाऊस नं . ०८२८/०००२ , 
बी - विंग , सेक्टर नं . ३६ , करावे गाव , नेरुळ , नवी मुंबई ४०० ७०६ . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” संस्था असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३३५१८ / २०२० 
२०२१ / १२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका 
ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , बुद्धा ओझोन III बी आणि सी 
विंग को . ऑप . हौ . सो . लि . , जुना सर्व्हे नं . २८६ , नवीन सर्व्हे नं . 
८५ , हिस्सा नं . ३ , व्हिलेज - नवघर , मिरारोड ( पुर्व ) , ता . जि . ठाणे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
“ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


सतिश एम . देवकते , 


ठाणे , 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

ठाणे तालुका , 

ठाणे . 


उप निबंधक . 


ठाणे , 
दिनांक ६ एप्रिल २०२१ . 


दिनांक ८ एप्रिल २०२१ . 


सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 

ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३३५२१ / सन 
२०२०-२०२१ / १४ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे , तालुका , ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , ओस्तवाल 
ऑर्चीड बिल्डींग नं . १२ को . ऑप . हौ . सो . लि . , जुना सर्व्हे नं . 
२८८ , नवीन सर्व्हे नं . ५५ , हिस्सा नं . ३,५,७ जुना सर्वे नं . २ ९ ७ , 
नवीन सर्व्हे नं . ५७ , हिस्सा नं . १ ते १० , १२,१४,१५ , जुना सर्व्हे नं . 
२ ९ ८ , नवीन सर्व्हे नं . ५६ , हिस्सा नं . २,४,६ ते ११,१३ , जुना सर्व्ह 
नं . २ ९ ५ , नवीन सर्व्हे नं . १७८ , हिस्सा नं . २,३ व्हिलेज 
भाईंदर ( पुर्व ) , ता . जि . ठाणे . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि 
कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


-नवघर , 


" 


भाईंदर , 
दिनांक ६ एप्रिल २०२१ . 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे 

तालुका , 

ठाणे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ५ अ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


BY THE DEPUTY COLLECTOR ( ENC / REM ) AND COMPETENT AUTHORITY 


BHANDUP 


No. Dy.Coll./Enc/Rem/Bhandup/Bhandup Hills - 01 / 2021.- Wheras the Deputy Collector 
( Enc / Rem ) of Bhandup , has been appointed as Competent Authority , under section 3 of the 
Maharashtra Slum Areas ( Improvement , Clearance , Redevelopment ) Act , 1971 in respect of 
all lands having any type of tenure and owernship ( except Central Government lands ) in 
Bhandup , Kanjur , Hariyali and Vikhroli revenue villages within Kurla Taluka . 

2. And Wheras on the basis of the information about the slum areas available , the 
Competent Authority is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto ( here in after 
referred to as the said areas ) are source of danger to the health , safety or convenience of the 
public of that area and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in 
basic amenities , has been rendered insanitary , squalid , and / or otherwise . 

3. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1 ) of the 
Maharashtra Slum Areas ( Improvement , Clearance , Redevelopment ) Act , 1971 , I , Deputy 
Collector ( Enc / Rem ) and Competent Authority of Bhandup , declare the said areas to be the 
Slum Areas . 

Schedule of Areas 
Local name of the area and village - Bhandup Hills , Village - Bhandup , Taluka - Kurla 


C.T.S. No. 


Area ( Sq . Mt. ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


82 / A / 1 / A ( Pt . ) 


2000.00 


1098.60 


83,83 / 1 To 7 
84 ( Pt . ) 


360.00 


Total 


3458.60 


. 


CTS No. : 
Description of Boundaries : 

East : CTS No.82A / 1A ( Pt ) , 100A / 9 
West : Pipe Line 
South : CTS No. 82A / 1A ( Pt ) , 
North : CTS No.84 ( Pt ) , 85 


Bhandup , 
dated 17th June 2021 . 


AJIT NAIRALE , 
Deputy Collector ( Enc / Rem ) And 
Competent Authority , Bhandup . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 


मनाई आदेश 


१ . 


२ . 


6 
. 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या . / मनाई आदेश / २२ ९ ५ / २०२१.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे 
इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . तसेच दिनांक २४ जून २०२१ रोजी वटपौर्णिमा साजरी होणार आहे . 

ज्याअर्थी मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं / पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोटकलम ( १ ) व 
( ३ ) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
वालीव , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी , समाज 
कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३ . कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
५ . सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वादय वाजवणे . 

सभ्यता अगर निती या विरुध्द असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . ” 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

१ . लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
२ . प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 
५ . पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 
सदर मनाई आदेश दिनांक १३ जून २०२१ रोजी ००.०१ वाजे पासून ते दिनांक २७ जून २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


६ . 


७ . 


C 


३ . 


४ . 


६ . 


मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक १२ जून २०२१ . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्या . ) , 
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.–Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated : 13th April 2021 ( “ Break the Chain ” ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state from 8-00 P.M. on 14th April 2021 to 7-00 A.M. on 1st May 2021 , 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , to 
continue emergency measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to extend 
the restrictions that have been imposed from time to time , along with all additions and clarifications 
issued thereof , to break the chain of transmission of Covid - 19 virus effectively , 

3. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 4th June 2021 , to continue emergency measures to prevent and contain 
the spread of Covid - 19 virus and to extend the restrictions that have been imposed along with all 
additions and clarifications issued thereof to break the chain of transmission effectively , and 
framing new regulations for effective measures of restrictions for containment of Covid - 19 
pandemic in various administrative units of the State of Maharashtra , 

4 . Therefore , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd 
December 1959 u / s . 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid - 19 
virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread 
of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the chain of 
transmission of virus effectively , do hereby promulgate an order under section 144 CrPC , to observe 
the directions of the Government of Maharashtra vide Notification No. DMU / 2020 / CR.92 / 
DisM - 1 , Dated 4th June 2021 , along with all additions and clarifications issued thereof , and certain 
new regulations framed for effective measures of restrictions for containment of 
Covid - 19 pandemic in various administrative units of the State of Maharashtra , and prohibit 
violation of the same . 

5 . This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 7-00 A.M. on 15th June 2021 and will remain in force till 
7-00 A.M. on 30th June 2021 , unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7 . As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCsP . 

Given under my hand and seal on this 14th day of June 2021 at Mumbai . 


Mumbai . 


CHAITANYA S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 


No. XI ( 6 ) / 1134 /(3)/2021.—Whereas , reports have been received that in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is noticed that flying balloons , high riser 
crackers , light emitting objects , kites etc. are sent up in and around the airspace , and also in the 
approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft , in 
the Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport , Juhu Aerodrome , 
naval air station INS Shikra thereby endangering the safe operation of aircraft in the said area ; 

2 . And whereas , it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders , sending 
up of balloons , use of high riser crackers , usage of light emitting objects , flying of kites and usage 
of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around 
Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders , balloons , high riser 
crackers , light emitting objects , kites , Laser Beams should not affect aircraft landing , take off and 
safe Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the same ; 

3. Now , therefore I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's order dated 23rd 
December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) 
do hereby order that , in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate : 

( A ) No person shall use paragliders , send up balloons , use high riser crackers , release 
light emitting objects , fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chatrapati 
Shivaji Maharaj International Airport . 

( B ) Any person or individual who notices such type of activities being used with the 
intent to obstruct landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the 
nearest Police Station . 

4. This order shall come into force with effect from 21st June 2021 and shall be effective for 
a period of 60 days upto 19th August 2021 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 

6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on this 16th day of the June , 2021 . 


CHAITANYA . S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


